सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे , राजपत्र क्र . २८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७ , 


शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे - ३३ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय 


पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


। 


ते 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 

१२३२ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

१२३४ 
असलेले नियम व आदेश . 

१२३४ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१२६४ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले 

पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


अ.क्र . 


१ 


२ 


अँड . 


३ 


नांव 
अँड . राजश्री भवतीप्रसाद पांडे 
पराग मधुकर 

पाटील 
अँड . गणेश यशवंत पाटील 
अँड . वैभव सुहास पुरोहित 
अँड . अजयकुमार शंकरराव सानप 
अँड . निलेश भगवान कलाल 


४ 


५ 


६ 


विधि व न्याय विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ . 

दिनांक :- २२ जून , २०१८ . 
क्र.डिजीपी-१९ १५ /प्र.क्र .३४४/ का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम २४ (३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार धुळे जिल्हा व सत्र 
न्यायालयाकरीता सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
या पदावर खालील विधि अधिकाऱ्यांची शासन अधिसुचना समक्रमांक 
दि . २३/६/२०१६ व दि . २४/६/२०१६ अन्वये नियुक्ती करण्यात आली होती . 

सदर नियुक्तीस दिनांक २४/६/२०१८ पासुन पुढील एक वर्षाचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


औ . भाग १-२८ 


१२३२ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 


१२३३ 


२ 


१ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार नंदूरबार जिल्हा व सत्र 
न्यायालयाकरीता सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
या पदावर खालील विधि अधिकाऱ्यांची शासन अधिसुचना समक्रमांक 
दि . २३/६/२०१६ अन्वये दि . २४/६/२०१६ पासून पुढील दोन वर्षासाठी 
नियुक्ती करण्यात आली होती. 

सदर नियुक्तीस दिनांक २४/६/२०१८ पासुन पुढील एक वर्षाचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


नांव 
अँड . स्वर्णसिंह आनंदसिंग गिरासे 
अँड . सुशिल पुष्पेंद्र पंडीत 
अँड . जसराज नेमिचंद संचेती 
अँड . विजय छगन चव्हाण 
अँड . तुषार 

दिनेशचंद्र कापडीया 
अँड . विनोद रमेश गोसावी 
अँड . संजय विष्णु पुराणिक 
अँड . यशवंतराव भास्करराव मोरे 


५ 


६ 


७ 


विधि व न्याय विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ . 

दिनांक :- २२ जून , २०१८ . 
क्र.डिजीपी-१६१५/ प्र.क्र .२६६/ का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम 
१९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार बीड जिल्हा व सत्र 
न्यायालयाकरीता सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
या पदावर खालील विधि अधिकाऱ्यांची शासन अधिसुचना समक्रमांक 
दि . २४/६/२०१६ अन्वये नियुक्ती करण्यात आली होती. 

सदर नियुक्तीस दिनांक २४/६/२०१८ पासुन पुढील एक वर्षाचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 
अ.क्र . 

नांव 
अँड . सुहास वसंतराव सुलाखे 
२ अँड . अमित पदमाकरराव हासेगावकर 

अँड . मंजुषा मोतीराम दराडे 

अँड . भागवत सुखदेव राख 
५ अँड . राम भाऊसाहेब बिरंगळ 
६ अँड . शिवाजी व्यंकटराव मुंडे 

अँड . रामेश्वर मन्मथ ढेले 

अँड . रंजित अर्जुनराव वाघमारे 
२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


८ 


१ 


३ 


४ 


७ 


८ 


२. तसेच दि . ११/१०/२०१७ अन्वये अंतरिम व्यवस्था म्हणून 
अॅड . सुशिल पुष्पेंद्र पंडित यांचेकडे सोपविण्यात आलेला जिल्हा सरकारी 
वकील पदाचा कार्यभार पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवण्यात येत आहे . 

३. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

४. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


४ 


विधि व न्याय विभाग, 


३ 


विधि व न्याय विभाग , 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ . 
दिनांक 

२२ जून , २०१८ . 
क्र.डिजीपी-६११५/ प्र.क्र .३८०/ का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ . 

दिनांक :- २२ जून , २०१८ . 
क्र.मॅट -५११५ / प्र.क्र .४४ / का .१४ :- महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण , 
औरंगाबाद येथे शासन अधिसूचना समक्रमांक दि . २३/६/२०१६ अन्वये 
मुख्य सादरकर्ता अधिकारी (ए पॅनल ) व सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
या पदावर खालील विधि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. 


: 


१२३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८, २०१८ : आषाढ २१-२७ , शके १९ ४० 


- 


भाग १ 


पुरवणी 


यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात 


सदर नियुक्तीस दिनांक २३/६/२०१८ पासुन पुढील एक वर्षाचा कालावधी 
अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


नांव 
अँड . महाजन मिलींद शिवराज 
अँड . भारस्वाडकर प्रिया राघवेंद्र 
अँड . शिरसे शिवाजी कचरु 
अँड . यादव नंदकिशोर उद्धवराव 
अँड . भुमकर विश्वनाथ रुद्रप्पा 
अँड . गुडे माधव प्रभाकर 
अँड . देशमुख- घोटे संजीवणी किशनराव 
अँड . देशपांडे दिपाली श्रीपाद 
अँड . पाटील दिपक रामकृष्ण 


पदनाम 
मुख्य सादरकर्ता अधिकारी ( ए पॅनल ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 
सादरकर्ता अधिकारी ( बी पॅनल ) 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 


अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 

संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


५ 


उपविभागीय दंडाधिकारी, यांजकडून 


प्रस्तावीत हद्दपार इसम यास त्याचे म्हणने सांगण्यासाठी आमचे 
समक्ष हजर रहाणे बाबत कारणे दाखवा नोटीस दिनांक २७/९ / २०१७ 
रोजी पोलीस निरीक्षक शिराढोण यांचे मार्फतीने बजावणी करण्यासाठी 
देण्यात आलेली आली होती . नियोजित हददपार इसमास सदरची नोटीस 
दिनांक २२/१०/२०१७ रोजी बजावण्यात आलेली आहे . प्रस्तावित हदपार 
इसमास त्यास बचावाचे साक्षीदार व कागदोपत्री पुरावा सादर करावयाचा 
असल्यास ७ दिवसाची मुदत देण्यात आलेली होती. 


महाराष्ट्र शासन 


विरुध्द 


लतिफ जाफर तांबोळी 


वय ५२ वर्षे रा . मंगरुळ ता . कळंब जि . 

उस्मानाबाद . 
( मुंबई पोलिस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ५७ ( अ) (५) अन्वये ) 

( निकालपत्र ) 
संचिका क्र . : २०१७/दंडणीय / हद्दपार / सीआर-१२.- नियोजित हद्दपार 
इसम लतिफ जाफर तांबोळी वय ५२ वर्षे रा . मंगरुळ ता . कळंब जि . 
उस्मानाबाद यांना हद्दपार करणेकामी पो.निरीक्षक पोलिस स्टेशन, शिराढोण 
यांचे पत्र जावक क्र . १६३८/२०१७ दिनांक १८/८/२०१७ तसेच 
मा . अपर पोलिस अधिक्षक , उस्मानाबाद यांचे कडील पत्र जा.क्र ./ स्थागुशा/ 
ह.प्रस्ताव /३१४८ / २०१७ दिनांक १ ९/ ८ / २०१७ या कार्यालयास प्राप्त दिनांक 
८ / ९/ २०१७ नुसार पोलिस निरीक्षक पोलिस स्टेशन , शिराढोण यांच्या 
नियोजित हद्दपार इसम नामे लतिफ जाफर तांबोळी वय ५२ वर्षे रा . 
मंगरुळ ता . कळंब शी जि . उस्मानाबाद यास उस्मानाबाद , सोलापुर , 
लातूर या तीन जिल्हयातुन दोन वर्षाकरीता हद्दपार करण्याच्या प्रस्तावाशी 
सहमती दर्शवून हद्दपारी प्रस्तावीत केली. 

त्यानुसार प्रकरणात मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम 
५ ९( १)( A)( B ) प्रमाणे प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी या कार्यालयाचे 
आदेश क्र . २०१७/ एम.ए.जी./सिआर-१२ दिनांक १५/ ९ / २०१८ नुसार 
उपविभागीय पोलिस अधिकारी कळंब यांच्या कडे सदरचा प्रस्ताव चौकशी 
कामी पाठविण्यात आला. त्यानुसार उपविभागीय पोलिस अधिकारी कळंब 
यांनी आपला अहवाल सादर केला तो पुढील प्रमाणे 


जाब देणार इसम हा स्वत लेखी निवेदन दिनांक २५/१०/२०१८ 
रोजी या कार्यालयास सादर केले असुन सदर निवेदनात नमुद केले आहे 
की , मी माझ्या घरातील एकमेव कर्ता असुन मी माझ्या कुटुंबाची उपजिवीका 
शेती व मजुरी करुन भागवत आहे . माझ्यावर असलेले सर्व गुन्हे मे . 
न्यायालयात निकाली लागलेले असुन या व्यतिरीक्त माझ्यावर कुठल्याही 
प्रकारच्या फौजदारी स्वरुपाच्या गुन्हयाची नोंद नाही मी जनतेच्या आरोग्यास 
धोका निर्माण करणार नाही तसेच मी सार्वजनीक सुव्यवस्थेचे जतन 
करण्यास तयार आहे . तसेच माझ्या कडुन कोणताही अनुचित प्रकार 
होणार नाही व शांतता भंग होऊ देणार नाही यास मी बांधील राहील 
सबब हे उत्तर दिले . 


प्रस्तावित हद्दपार इसमाविरुध्द नोटीस मध्ये नमुद प्रमाणे दाखल 
झालेले गुन्हे पाहता नियोजित हद्दपार इसम हा स्वतःचे फायदेसाठी 
गैरकायदेशिर व गैरमार्गाचा अवलंब करुन जुगार खेळणे व खेळविण्याच्या 
सवयीचा आहे . त्यामुळे नियोजित हद्दपार इसमाचे कृत्य व हालचाली 
दुसऱ्याचे आर्थिक मालमत्तेस धोका उत्पन्न करत आहे. व ते पुढेही 
करण्याचा संभव आहे. त्यामुळे त्याच्या या गुन्हेगारी वृत्तीस प्रतिबंध व 
आळा घालण्याचे अत्यावश्यक झाल्याचे उपलंब्ध पुराव्यावरुन आमची 
खात्री झालेली आहे . की , प्रस्तावातील नियोजित हद्दपार इसम नामे 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७ , शके १९ ४० 


१२३५ 


जतिफ जाफर तांबोळी व ५२ वर्ष रा.मंगरुळ ता . कळंब जि . उस्मानाबाद 
यांचे कृत्यास बळी पडलेले इसम व साक्षीदार किंवा इतर कोणीही त्याचे 
दहशतीमुळे व गुंडगिरी मुळे खुले पणाने साक्ष देण्यास किंवा समोर 
येण्यास किंवा तक्रार देण्यास धजत नाहीत त्यामुळ प्रस्तावित हद्दपार 
इसम नावे यापुढेही असेच कृत्य करत राहील्यास सर्व सामान्य जनतेच्या 
आर्थिक मालमत्तेस आर्थिक धोका निर्माण होऊ शकतो म्हणुन जाब 
देणार यास उस्मानाबाद , लातूर , सोलापुर, या जिल्हयातुन दोन वर्षाकरिता 
हददपार करण्याची शिफारस करण्यात येत आहे. 


त्या अनुषंगाने जाब देणार यास त्याचे विरुध्द आदेश देण्यापुर्वी 
संधी देणे आवश्यक असल्याने उपविभागीय दंडाधिकारी कळंब यांनी 
त्यांचे कडील प्रस्तावासंदर्भात नोटीस क्र .२०१७ / दंडाणिय /सिआर-१२ 
दिनांक १०/१/२०१८ रोजी नोटिस काढुन पोलिस निरीक्षक पो.स्टे . शिराढोण 
यांचेकडे बजावणी कामी पाठविले होते . नियोजित हद्दपार इसम 
नामे लतिफ जाफर तांबोळी वय ५२ वर्षे रा.मंगरुळ ता . कळंब जि 
उस्मानाबाद यांना बाजू मांडणेबाबत उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे समक्ष 
पुढील कार्यवाही करण्यात आली. 


अ.क्र . 


दिनांक 


१ . 


१०/१/२०१८ 


२ . 


१६/१/२०१७ 


कार्यवाहीचा तपशिल 
नोटीस काढली सुनावणीची तारीख १६/१/२०१८ 
जाब देणार गैरहजर 
जाब देणार हजर जाब देणार यांनी लेखी म्हणने सादर केले तेच अंतिम 
म्हणने असल्याचे नमुद केले व प्रकरण निकालावर ठेवण्यात आले. 


३ . 


१७/१/२०१८ 


पोलिस स्टेशन शिराढोण येथे लतिफ जाफर तांबोळी वय ५२ वर्षे रा . मंगरुळ ता . कळंब जि . उस्मानाबाद यांचे विरुध्द खालील गुन्हयाची नोंदी 

असल्याचेदिसुन येते . 
पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि . क्रमांक गुरनं व कलम . 

निकाल 


अ.क्र . 


१ 


शिराढोण 


गुरनं ६/२०१६ कलम १२ ( अ) मजुका 


शिक्षा ३०० /- दंड 


२ 


शिराढोण 


गुरनं ८६/२०१६ कलम १२ ( अ) मजुका 


शिक्षा ३०० / - दंड 


प्रकरण दिनांक १७/१/२०१८ रोजी निकालासाठी राखुन ठेवण्यात 


आले . 


वरील हद्दपार प्रस्तावाचे चौकशीकामी सुनावणीची तारीख लावण्यात 
आलेली होती. अंतिम सुनावणी दिनांक १७/०१/२०१७ रोजी घेण्यात आली 
सदर सुनावणी दरम्यान प्रकरणात जाब देणार लतिफ जाफर तांबोळी वय 
५२ वर्षे रा . मंगरुळ ता . कळंब यांनी लेखी म्हणने सादर करुन हेच अंतिम 
म्हणने आहे असे नमुद केले सबब प्रकरण निकालावर ठेवण्यात आले. 
जाब देणार लतिफ जाफर तांबोळी वय ५२ वर्षे रा . मंगरुळ ता . कळंब जि . 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे लेखी म्हणने सादर केले ते लेखी जबाब /म्हणने 
थोडक्यात प्रढील प्रमाणे - 

१. हे की , मी रा . मंगरुळ या गावचा रहीवाशी असुन मी नागीलिचे 
पान विक्री चा व्यवसाय करतो मी कदिही जुगार खेळत नाही परंतु माझे 
वरील दोन केस मध्ये जानुन बुझुन खोटे नाव देवुन मला पोलीसांनी गुन्हा 
०६/२०१६ व गुरनं ८६/२०१६ कलम १२( अ) प्रमाणे गुन्हा कबुल केलेला 
आहे 

२. कारण माझी आर्थिक परिस्थीती गरीबिची असल्यामुळे मि वकील 
लावु शकलो नाही व सदरील केसेसच्या तारखा करु शकत नव्हतो 
म्हणुन मला पोलीसांनी सांगीतले की तुम्ही गुन्हा कबुल करुन टाका 
म्हणजे पुन्हा कोर्टान येण्याची गरज नाही . 

३. मी वरील दोन गुन्हे कबुल केलेले आहेत मी कदीही जुगार खेळत 
नाही अथवा गावातील इतर भांगडीत पडत नाही. माझे कुटुंब मोठे असून 
सर्व कुटुंबातील लोक संभाळण्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे . 

४. मी घरातील कर्ता व्यक्ती आहे मला जर मे साहेबांनी तीन जिल्हयातुन 
हद्दपार केल्यावर माझ्या सर्व कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येणार आहे 
म्हणुन मे साहेंबानी माझ्या कुटुंबाचा विचार करुन मला तीन जिल्ह्यातुन 
हद्दपार करण्यात येवु नये हि विनंती केली. 


वरील मुददयांवरुन मी खालील निष्कर्षाप्रत आलो आहे . 
१. प्रस्तुत प्रकरणात चौकशी अधिकारी यांनी नोंदविलेल्या गुन्हयाचे 
अनुषंगाने कागदपत्राची तपासणी करुन तसेच प्रस्तावित हद्दपार ईसमास 
बचावाची पुरेपर संधी दिलेली आहे . या कार्यालयाकडुन नोटीस मध्ये 
नमुद केल्या प्रमाणे बाचावाचे साक्षीदार , कागदीपत्री पुरावे व लेखी अभिवेदन 
सादर करण्याची पुरेपुर संधी देण्यात आली. तसेच सदर जाब देणार यांने 
बचावाचेपुठयर्थ लेखी म्हणने सादर केलेले आहे करिता चौकशी अधिकारी 
यांनी चौकशी करुन केलेली शिफारास पाहता तसेच प्रथम खबर अहवालाचे 
अवलोकन केले असता, मी या निष्कर्षाप्रत आलो आहे की , प्रस्तावित 
हद्दपार इसमाविरुध्द नोटीसमध्ये नमुद प्रमाणे दाखल झालेले गुन्हे पाहता 
नियोजित हद्दपार इसम हा गावात पोलिसांची नजर चुकवुन लपुन छपुन 
मटका नावाचा जुगार लोकांकडुन पैस घेवुन मटक्यावर लावतो त्याच्यामुळे 
अनेक गोरगरीब लोकांचे संसार धुळीस मिळाले असुन घराघरात भांडणे 
तंटे वाढलेली आहेत . मोल मंजुरी करणारे लोक दिवसभराच्या कष्टातुन 
आलेली रक्कम जास्त पैसे मिळण्याचे लोभा पोटी रक्कम जुगारावर 
लावतात त्यामुळे लोकांचे जुगारामध्ये पैसे गेल्याने त्यांच्या घरी भांडणे 
होतात त्याचा परिनाम त्याच्या मुलाबाळावर होऊन त्याच्यावर उपासमारीची 
वेळ येते त्यामुळे व्यसनाधिनता अनैकता वाढवून कुटुंबसंस्था उध्दवस्त 
होते. जाब देणार याचे कृत्यास वेळीच प्रतिबंध बसावा त्यासाठी जाब 
देणार याचे विरुध्द हद्दपारीची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 
नियोजित हद्दपार इसमाचे कृत्य व हालचाली दुसऱ्याचे जिवीतास व 
शरिरास अपायकारक भय- धोका- इजा उत्पन्न करत आहे . व ते पुढेही 


१२३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


, 


करण्याचा संभव आहे. त्यांचे कृत्यास बळी पडलेले इसम व साक्षीदार 
किंवा इतर कोणीही त्यांचे दहशतीमुळे व गुंडगिरीमुळे खुलेपणाने साक्ष 
देण्यास किंवा समोर किंवा तक्रार देण्यास धजत नाही त्यामुळे पोलिस 
निरीक्षक पोलिस स्टेशन शिराढोण यांनी गोपनीय जबाब नोंदवुन तो 
सिलबंद केलेला आहे . यावरुन त्याचा दबदबा असल्याचे दिसुन येते. 
म्हणुन भा.दं.वि कलम बारा, सोळा व सतरा अन्वये प्रस्तावित हद्दपार 
इसम हा शिक्षेस पात्र आहे . त्यामुळे चौकशी अधिकारी यांनी नोंदविलेल्या 
निष्कर्षास मी सहमत आहे. 

२. त्याअर्थी आता मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ५७( अ)(५ ) 
अन्वये मला विहीत केलेल्या शक्तिचा वापर करुन मी उपविभागीय दंडाधिकारी 
कळंब याद्वारे असे आदेश देतो की , लतिफ जाफर तांबोळी वय ५२ वर्षे रा . 
मंगरुळ ता . कळंब जि . उस्मानाबाद यांस या आदेशाचे तारखेपासुन दोन 
दिवसांचे आत कळंब , वाशी, भुम , बीड या चार तालुक्यातील हद्दीमधुन 
निघुन जावे अथवा घालुन दिले जाईल . त्या तारखेपासुन ६ महिने करिता 
सदर हद्दीत उपविभागीय दंडाधिकारी , कळंब अथवा गृह विभाग (विशेष) 
महाराष्ट्र शासन यांचे लेखी परवानगी शिवाय प्रवेश करता कामा नये . 

मी आणखी असे ही आदेशीत करते की , हा आदेश आंमलात असे 
पर्यन्तच्या कालावधीत हद्दपार ईसम हा राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात 
राहील तेंव्हा त्यांने त्यांचे पत्त्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नसला तरी 
प्रत्येक महिन्यात एकादा सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी 
अधिकाऱ्यास आपल्या राहण्याचे ठिकाण कळविले . त्याच प्रमाणे मी असे 
ही आदेशीत करतो की , अशा कालावधीत हद्दपार व्यक्ती राज्यातुन बाहेर 
जाईल तेव्हा ती राज्यबाहेर गेल्याचेदिनांकापासुन १० दिवसांचे आत 
आपल्या जाण्याचा दिनांक , डाकेने किंवा अन्य प्रकारे उक्त अधिकाऱ्यास 
लेखी कळविल आणि जेव्हा राज्यात परत आला असेल व येईल तेव्हा 
ज्याने राज्यात आल्याचा दिनांक पासुन १० दिवसांचे तो जेथे रहात असेल 
त्या ठिकाणच्या सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास 
आपल्या येण्याचा दिनांक कळविल . 

आज दिनांक ३१/०१/२०१८ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी देण्यात 
येत आहे . 
उस्मानाबाद , ३१ जानेवारी २०१८ 

दुर्वाचनिय , 
उपविभागीय दंडाधिकारी , कळंब . 


. 


औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हा अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेचा दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे. यासाठी पोलीस अधिक्षक , ग्रामिण 
यांनी पत्र क्रमांक जिविशा / औ / का व सु -/ २०१८- १२८८ दिनांक १६/ 
५/२०१८ अन्वये जिल्हा अंतर्गत जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) चे आदेश 
दिनांक २०/५/२०१८ चे ००.०० वाजे पासून दिनांक ३/६/२०१८ रोजीचे 
२४.०० वाजे पावेतोचा बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 

त्या अर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) भागात 
सार्वजजिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , उदय चौधरी, 
जिल्हादंडधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामिण भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरीक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती, 

१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे, 
सोटा, तलवारी , भले , दंडे,बंदुका, रिव्हाल्वर, सुरे , काटया किंवा लाटया 
किंवा शारिरिक इजा करण्यासाठी वापराकरिता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू जवळ बाळगणर नाही . 

२. कोणताही क्षार, द्रव्ये पदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही , 

३ , दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे, किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक 
उपकरणे किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
बाळगणर नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही, तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची प्रकारणे किंवा साधणे बाळगणरा नाही किंवा तयार 
करणारा नाही. 

४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन 
देखाव्याच्या उदृयेशने वाद् वाजविणरा नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक 
किंवा जाहिरपणे असभ्स वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रते किंवा 
आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 

५. जाहिरपणे घोषणा देणारा नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे 
सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 

६. अशा प्राधिका- यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता 
यास धक्का पोहचेल अशी जिल्हयाची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करु नये . सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि 
अशी चित्रे,चिन्हे फलक किंवा इतर कोणातीही जिनस किंवा वस्तू तयार 
करु , नये , त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये , 
तसेच आणखी असेही आदेशात करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामिण 
जिल्हा अंतर्गत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सावजनिक ठिकाणी 
एकत्र जमण्यास व निदर्शने , धरणे , मोर्चा मिरवणूक काठण्यास मनाई 
करण्याचा आदेश देत आहे, 


६ 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे ३७ (१) व ३७ ( ३) अन्वये खालील आदेश : 

क्र .२०१८/ गृहशाखा/ दंडवि/ कावी-६६७ .- ज्याद्वारे त्यांनी औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्हा अंतर्गत १ दिनांक १७/०५/२०१८ रोजी पासून मुस्लीम 
बांधवांचे पवित्र रमजान महिना उपवास सुरु होत असून सदर कालावधीत 
दररोज रात्री नमाज पढण्याकरीता मोठया प्रमाणात मुस्लीम बांधव एकत्र 
जमुन मशिदीत प्रार्थना करतात . ( २) दिनांक ११/५/२०१८ रोजी औरंगाबाद 
शहरात हिंदु मुस्लीम तणाव निर्माण होऊन जाळपोळीचे प्रकार घडलेले 
असून जिवीत हानी झालेली आहे. सदर प्रकरणांमुळे ग्रामीण भागात 
त्याच्या प्रतिक्रिया 

उमटु नये म्हणुन 

योग्य ती काळजी घेणे गरजेचे आहे. 
सदर घटनेमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये . 


. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 


१२३७ 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकार किंवा इतर शासकीय 
कर्मचारी विवाह , अत्यंयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकार 
यांनी विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागु होणार 
नाही , अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाचं पेक्षा 
जास्त जमण्यासाठी , सभा, मिरवणूक , मोर्चा काठणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हयातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत्त केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकार यांना राहील . 

हा आदेश औरंगबाद ग्रामिण जिल्हयाच्या हद्यी पावेतो दिनांक 
२०/५/२०१८ चे ००.०० . वाजेपासुन ते दिनांक ३/६/०१८ च्या २४.०० 
वाजेपर्यत अमंलात राहतील . 

हा आदेश दिनांक १ ९ / ५ / २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे. 
औरंगबाद , १९ मे २०१८ 

उदय चौधरी , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद . 


७ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे ३७ (१ ) व ३७ ( ३) अन्वये खालील आदेश 

क्र .२०१८ / गृहशाखा/ दंडवि / कावी -५४४ - ज्याद्वारे त्यांनी औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्हा अंतर्गत १ दिनांक १४/०४/२०१८ रोजी पासून 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती कार्यक्रम सुरु असुन ते दिनांक ३०/ ४/ 
२०१८ पर्यंत वेगवेगळया तारखांना जयंती साजरी करण्यात येते . 
२. दिनांक १/५/२०१८ रोजी मुस्लीम बांधवांची शबे बरात जागणेकी रात 
हा कार्यक्रम असुन सदर रात्रीत मोठया प्रमाणात मुस्लीम बांधव एकत्र 
जमुन मशिदीत प्रार्थना करतात . ३. दिनांक ३०/४/२०१८ रोजी बौध्द 
बांधवाची बौध्द पौर्णिमा हा कार्यक्रम मोठया प्रमाणात साजरा करण्यात 
येतो . सदर घटनेमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये. 

औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हा अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेचा दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे . यासाठी पोलीस अधिक्षक , ग्रामिण 
यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा / औ/ का व सु -/ २०१८- १०६० 
दिनांक १६/४/२०१८ अन्वये जिल्हा अंतर्गत जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत 
मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ (३ ) चे आदेश 
दिनांक २०/४/२०१८ चे ००.०० वाजे पासून दिनांक ४/५/२०१८ रोजीचे 
२४.०० वाजे पावेतोचा बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 

त्या अर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण) भागात सार्वजजिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ ( ३) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , नवल किशोर राम , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 
ग्रामिणा भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ती व्यतीरीक्त अन्य 
कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , 
सोटा , तलवारी, भले , दंडे,बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काटया किंवा लाटया 
किंवा शारिरिक इजा करण्यासाठी वापारिकरता येईल अशी इतर कोणतीही 
वस्तू जवळ बाळगणर नाही . 

२. कोणताही क्षार , द्रव्येपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही , 

३ , दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक 
उपकरणे किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
बाळगणर नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही , तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची प्रकारणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार 
करणार नाही. 

४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन 
देखाव्याच्या उदृयेशने वाद् वाजविणरा नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक 
किंवा जाहिरपणे अभ्यास वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रते किंवा 
आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 

५. जाहिरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे 
सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 

६. अशा प्राधिका- यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता 
यास धक्का पोहचेल अशा जिल्हयाचीकिंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करु नये . सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि 
अशी चित्रे, चिन्हे फलक किंवा इतर कोणातीही जिनस किंवा वस्तू तयार 
करु, नये , त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये, 
तसेच आणखी असेही आदेश करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामिण 
जिल्हा अंतर्गत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी 
एकत्र जमण्यास व निदर्शने , धरणे, मोर्चा मिरवणूक काठण्यास मनाई 
करण्याचा आदेश देत आहे , 

हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकार किंवा इतर शासकीय 
कर्मचारी विवाह , अत्यंयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकार 
यांनी विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागु होणार 
नाही , अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाचं पेक्षा 
जास्त जमण्यासाठी, सभा , मिरवणूक ,मोर्चा काठणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हयातील ( ग्रामीण) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , 
आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत्त केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकार यांना राहील. 

हा आदेश औरंगबाद ग्रामिण जिल्हयाच्या हद्यी पावेतो दिनांक 
२०/५/२०१८ चे ००.०० . वाजेपासुन ते दिनांक ३/६/२०१८ च्या २४.०० 
वाजेपर्यत अमंलात राहतील. 

हा आदेश दिनांक १६/ ४/ २०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे . 
औरंगबाद , १ ९ 

उदय चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद . 


मे २०१८ 


१२३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


८ 


बाळगणर नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही, तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 


किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणरा नाही किंवा तयार 


: 


करणार नाही. 


४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन 


देखाव्याच्या उद्देशाने वाद्य वाजविणारा नाही किंवा जाहीरपणेकिंवा प्रक्षोभक 


किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे ३७ ( १) व ३७ ( ३) अन्वये खालील आदेश 

आदेश 
क्र .२०१८ / गृहशाखा/ दंडवि/ कावी -५ ९८- ज्याद्वारे त्यांनी औरंगाबाद 
ग्रामिण जिल्हा अंतर्गत १. दिनांक २७.०४.२०१८ रोजी पासुन पोस्टे बिडकीन 
हददीतील पानरांजनगांव येथे सालाबाद प्रमाणे सिंकदर शाह बाबा यांचा 
ऊरुस चालू असुन तो सुमारे एक महिना चालतो, २. दिनांक १५/५/२०१८ 
रोजी मुस्लीम बांधवांचा पवित्र रमजान महिना सुरु होत असुन सदर 
महिन्यात मोठया प्रमाणात मुस्लीम बांधव एकत्र जमतता, ३. तसेच देशात 
घडलेल्या व घडत असलेल्या महिला विरुध्द अत्याचाराच्या घटना संदर्भाने 
पक्ष संघटनेतर्फे वेगवेगळी आंदोलने निदर्शने आयोजित करण्यात येत 
असल्याने औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे . सदर घटनेमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये . 

औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हा अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेचा दृष्टीकोनाने 
परिरिथंतीवर नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी पोलीस अधिक्षक , ग्रामिण यांनी 
पत्र क्रमांक जिविशा / औ / का व सु -/ २०१८- ११७४ दिनांक ०२.०५.२०१८ 
अन्वये जिल्हा अंतर्गत जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबात मुंबई पोलीस 
अधि-नियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ (३ ) चे आदेश दिनांक 
०५.०५.२०१८ चे ००.०० वाजे पासून दिनांक १९ .०५.२०१८ रोजीचे २४.०० 
वाजे पावेतोचा बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 

५. जाहिरपणे घोषणा देणारा नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे 
सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही. 

६. अशा प्राधिका -यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता 
यास धक्का पोहचेल अशी जिल्हयाचीकिंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसुन येत असेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करु नये . सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि 
अशी चित्रे ,चिन्हे फलक किंवा इतर कोणातीही जिनस किंवा वस्तू तयार 
करु , नये , त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये , 
तसेच आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामिण 
जिल्हा अंतर्गत पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सावजनिक ठिकाणी 
एकत्र जमण्यास व निदर्शने , धरणे , मोर्चा मिरवणूक काढण्यास मनाई 

करण्याचा आदेश देत आहे, 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकार किंवा इतर शासकीय 


त्या अर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण ) भागात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणिा ३७ ( ३) अन्वये 
मला प्रदान करण्यास आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , उदय चौधरी , 
जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद 


कर्मचारी विवाह , अत्यंयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम 
अधिकार यांनी विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागु 
होणार नाही , अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच 
पेक्षा जास्त जमण्यासाठी , सभा, मिरवणूक मोर्चा काठणे , ध्वनीक्षेपक , 
वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हयातील ( ग्रामिण ) जिल्हा 
पोलीस अधिक्षक , आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद 
यांनी प्राधिकृत्त केलेल्या इतर पोलीस अधिकार यांना राहील , 

हा आदेश औरंगबाद ग्रामिण जिल्हयाच्या हद्यी पावेतो दिनांक 
०५.०५.२०१८ चे ००.०० . वाजेपासुन ते दिनांक १९.०५.२०१८ वाजेपर्यत 


ग्रामिण भागात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ती व्यक्तीरीक्त अन्य 


कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती, 


च्या २४.०० अमंलात राहतील . 


१ सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , 
सोटा, तलवारी , भले , दंडे,बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे , काटया किंवा लाटया 
किंवा शारिरकि इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही 


हा आदेश दिनांक ०५/०५/२०१८ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 


पारित करण्यात आलेला आहे. 


वस्तू जवळ बाळगणर नाही . 


औरंगबाद , 


५ 


मे २०१८ 


२. कोणताही क्षार , द्रव्येपदार्थ, दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ 


उदय चौधरी , 


जवळ बाळगणार नाही , 


जिल्हादंडाधिकारी औरंगबाद . 


३ , दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक 


उपकरणे किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८, २०१८ : आषाढ २१-२७ , शके १९ ४० 


१२३ ९ 


९ 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) परतूर जि . जालना यांचे न्यायालयात 

जाहिर प्रगटन : 
जा.क्र .२०१८ / इनाम /विरासत / कावी -.- ज्या अर्थी श्री शेख बाबु 
पिता शेख अब्दुल राहणार ढोकसाळ तालुका मंठा यांनी या कार्यालयात 
दिनांक २७/०७/२०१६ रोजी अर्ज सादर करुन त्या सोबत उपजिल्हाधिकारी 


सामान्य जालना यांचे आदेश दिनांक १३/०६/२०१६ रोजीची प्रमाणित प्रत 
सादर केली आहे . अर्जदार यांनी त्यांचे प्रस्तूत अर्जात नमुद केले आहे 
की , त्याचे वडील शेख अब्दुल शेख अजम राहणार ढोकसाळ ता . मंठा हे 
दर्गा गोरी साहेब मज्जीद व कब्रस्तान या खाली दर्शविलेल्या गावाच्या 
इनाम जमीनीचे मुतवली / अर्चक होते . 


अ.क्र . 


गावाचे नाव व तालूका 


जुना 

सर्वे नंबर 


नविन गट नंबर क्षेत्रफळ हे . आर 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


ढोकसाळ ता . मंठा 


१४ ९ 


५५२ 


५ हे . ३१ आर 


बाबत नियमानुसार विरासत मंजूरीची कार्यवाही करण्यात येईल व त्यानंतर 
कोणाचा ही कसल्याही प्रकारचा आक्षेप / हरकत विचारात घेतल्या जाणार 
नाही, याची नोंद घ्यावी . 

आज दिनांक २२/०६/२०१८ रोजी माझ्या सहीने व कार्यालयाच्या 
शिक्यानिशी हे जाहीर प्रगटन प्रसिध्द करीता दिलेले आहे . 


शेख अब्दुल शेख अजम हे दिनांक ०३/ ०९ / २०१० रोजी मयत झालेले 
आहेत . तरी उपरोक्त इनाम जमीनी बाबत उपजिल्हाधिकारी सामान्य 
जालना यांचे आदेश दिनांक १३/०६/२०१६ अन्वये केलेल्या विलंबमाफी 
नुसार त्यांचे नावे विरासत मुतवली / अर्चक म्हणून मंजूर करण्यात यावी 
म्हणून विनंती केलेली आहे. 

त्याअर्थी या जाहिर प्रगटनाद्वारे कळविण्यात येते की , उपरोक्त 
नमूद मिळकती बाबत किंवा सदरचे विरासत मंजूरीचे कार्यवाही बाबत 
जर कोणास आक्षेप अगर हरकत असेल तर त्यांनी हे जाहिर प्रगटन 
प्रसिध्द झाले पासून सहा आठवड्याचे आत आपला आक्षेप अगर हरकत 
लेखी स्वरुपात त्यांनी या कार्यालयात दाखल करावेत . उपरोक्त मिळकती 


परतूर २२/६/२०१८ 


ब्रिजेश पाटील , 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ), 


परतूर जि . जालना . 


१० 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम ,२०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१८ /एलएनक्यु/ एसआर/ ११/ २००६ :- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/सीआर / 
७७/ अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळेविस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे. 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 


१२४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


११ 


भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पिंपळवाडी ता :- बीड जिल्हा:- बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१ ४२४ 

०.०५ 


२ 


४२ ९ 


०.१६ 


३ 


४३० 


०.०५ 


४ 


४३१ 


०.४ ९ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- डोकेवाडा पाणीपुरवठा योजना पोहोच रस्ता मौजे 

पिंपळवाडी ता.जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाणीपुरवठा योजना पोहोच रस्ता 
सामाजिक फायदे :- पाणीपुरवठा 
( , आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- पिंपळवाडी ता :- बीड जिल्हा:- बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१८ / एलएनक्यु / एसआर / ०५ / १ ९९७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११ / २०१४/ सीआर/ 
७७/ अर दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे.त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) 
अन्वये असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही.परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने ,या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन ,जायकवाडी प्रकल्प बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ 
अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 


. 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ,जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
बीड , २६.०६.२०१८ 

महेंद्रकुमार कांबळे , 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १ ९४० 


१२४१ 


१२ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- हिवरापहाडी ता :- बीड जिल्हा:- बीड 
स.नं./ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर) 
७७२ 

०-२० 
७७२ 

०.३४ 


अ.क्र . 


१ 


२ 


३ 


७७२ 


०.३० 


४ 


७७२ 


०.३२ 


५ 


७७२ 


०.४० 


६ 


७७२ 


०.३४ 


७ 


७७२ 


०.२२ 


८ 


७७२ 


०.०४ 


९ 


७७३ 

१.२२ 
१० १८० 

१.२२ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव हिवरापहाडी (बीडदरा ) ता.जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण : - पाझर तलाव 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- हिवरापहाडी ता :- बीड जिल्हा:- बीड 
अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभावनिर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र 
शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३/ अ -२ ,नुसार उक्त 
अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक 
प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी पाटोदा यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


कार्यालय उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१८ / एलएनक्यु/सिआर/ ५३ / २००६.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/ सीआर / ७७ / अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती ,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर 
कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन ,जायकवाडी प्रकल्प बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


नाही . 


बीड , 


२६.०६.२०१८ 


महेंद्रकुमार कांबळे , 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


१२४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- रुद्रापुर (बोडखी) ताः- बीड जिल्हाः- बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१ २२३ 

०-३० 
२ २११ 

0-०५ 


०-०४ 


0-०१ 


३ 


१७७ 


०-२८ 


०१ मौजे 

रुद्रापुर ( बोडखी ) 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र . 

ता.बीड जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : 

रुद्रापुर ( बोडखी ) ता . बीड जिल्हाः- बीड 
अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/ प्र.क्र .३/ 
अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे. 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 


१३ 
कार्यालय उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१८ / एलएनक्यु /सिआर/ ४०/ २००७.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/सीआर / 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर 
कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
बीड , २९ / ०६ / २०१८ 

महेंद्रकुमार कांबळे , 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८, २०१८ : आषाढ २१-२७ , शके १९ ४० 


१२४३ 


१४ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- बेलुरा ( मसोबाखोरी ) ताः- बीड जिल्हाः- बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१ ४५८ 

०-२१ 
२ ४५७ 

०-३३ 


३ 


४५१ 


०-०६ 


४ 


४५० 


०-२७ 


५ 


४७७ 


०-३१ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- गाव तलाव क्र . ०२ मौजे बेलुरा ( मसोबाखोरी ) 

ता.बीड जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- बेलुरा ( मसोबाखोरी) ता . बीड जिल्हा:- बीड 
अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ 
अ-२ ,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 


कार्यालय उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१८ / एलएनक्यु/सिआर/ ३७/ २००५.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४ /सीआर / 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही.सदर 
कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन ,जायकवाडी प्रकल्प बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
बीड , २९ / ०६ / २०१८ 

महेंद्रकुमार कांबळे , 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


१२४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- राजुरी ( बेलुरा ) ता :- बीड जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
२३८ 

०-१३ 


अ.क्र . 


१ 


२ 


२३ ९ 


०-२० 


३ 


२४० 


०-११ 


४ 


२४१ 


0-०८ 


५ 


२४२ 


0-०८ 


६ 


२४३ 


0-०८ 


७ 


८ ९ ० 


०-२० 


८ 


८ ९ ५ 


१.४६ 


९ 


८ ९ ७ 


०-८४ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- पाझर तलाव क्र . ०१ मौजे राजुरी ( बेलुरा ) 

ता.बीड जि.बीड . 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- राजुरी ( बेलुरा ) ता . बीड जिल्हा:- बीड 
अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


१५ 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१८/ एलएनक्यु/सिआर/ ०२ / २०१६ - ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/ सीआर/ 
७७/ अर दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित 
केले आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक 
जमिनीच्या संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर 
जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचेमानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम 
( १ ) अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
सदर जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू 
शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 


. 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद 

करावे: 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल.बीड , २९ /०६/ २०१८ 

महेंद्रकुमार कांबळे , 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १ ९४० 


१२४५ 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- जाटनांदुर ता :- शिरुर जिल्हा:- बीड 
अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१ ६००/१ 

०-१६ 
२ ६००/१ 

०-२२ 
३ ६००/१ 

0-०४ 
४ ६००/१ 

0-०३ 
६००/१ 

०-१० 
६ ६००/१ 

०-१७ 
७ ६००/१ 

०.२१ 
८ ६००/१ 

०-१५१/ २ 
६००/१ 

०-८० 
६००/१ 

०-१२ 
११ ६००/१ 

0-०२ 
१२ ५ ९९ / २ 

०-५२ 
१३ ५ ९९ / २ 

०-२५ 
१४ ५ ९९ / २ 

०-४८ 
५ ९९/ २ 

०-३१ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
बीड , २९ / ०६/ २०१८ 

महेंद्रकुमार कांबळे , 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


५ 


९ 


१० 


१५ 


१६ 


५ ९९/ २ 


०-१८ 


२० 


२२ 


१७ ५ ९९ / २ 

०-२५ 
१८ ५ ९९ / २ 

०-३१ 
१ ९ ५ ९९ / २ 

०.०६ 
५९९ / २ 

०-३४ 
२१ ५ ९९ / १ 

०-१४ 
५ ९९ / १ 

०-३१ 
परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर - बीड-परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग ( अति.) 

२ मौजे जाटनांदुर ता.शिरुर जि.बीड . 
सामाजिक फायदे :- लोहमार्ग व दळणवळण 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- जाटनांदुर ता . शिरुर जिल्हाः- बीड 
अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


१६ 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१८ / एलएनक्यु /सिआर/ ०३ / २०१६.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/२०१४ / सीआर/ 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ 
अ -२ ,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१२४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- जाटनांदुर ताः- शिरुर जिल्हाः- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
२६ ९ 

०.२६ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम 
११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
बीड , २९ / ०६ / २०१८ 

महेंद्रकुमार कांबळे , 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


१७ 


अ.क्र . 


१ 


२ 


२६ ९ 


०.६३ 


३ 


२६१/२ 


०.४८ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर- बीड- परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग ( अति .) ३ 

मौजे जाटनांदुर ता.शिरुर ,जि.बीड . 
सामाजिक फायदे :- लोहमार्ग व दळणवळण 
( आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- जाटनांदुर ता . शिरुर जिल्हा:- बीड 
अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१८/ एलएनक्यु /सिआर/ ०३/ २०११.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४/ सीआर / 
७७/ अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे. 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ 
अ -२ ,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


१२४७ 


३३ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 

३ ९ 

०-२१ 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 

३४ ३ ९ 

०-६४ 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

३५ ३८ 

०-३० 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 

३६ ३८ 

०-१५ 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 

३७ 

३८ 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 

३८ ३८ 

0-०९ 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) ३ ९ 

३८ 

०-१५ 
अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 

३८ 
भुसंपादन, जायकवाडी प्रकल्प बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 

३८ 

0-०४ 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

४२ 

३८ 


0-०१ 


४० 


०-११ 


४१ 


0-०४ 


४३ 


३८ 


0-०५ 


परिशिष्ट १ 


४४ 


३८ 


०-२० 


जमिनीचे वर्णन 


४५ 


५ 


०-१० 


४६ 


४० 


०-११ 


गावाचे नांव :- राघापुर ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


अ.क्र . 


४७ 


४० 


०-२० 


४८ 


४ 


०-१९ 


१ 


३० 


0-१७ 


४ ९ 


४ 


0-०५ 


२ 


३१ 


०-१९ 


३ 


४ 


३१ 


०-३५ 


५० 


0-०५ 


४ 


३१ 


०-१३ 


५१ 


४ 


०-१६ 


५ 


३१ 


०-२४ 


५२ 


४ 


०-१६ 


६ 


३१ 


०-२४ 


५३ 


७ 


0-१७ 


७ 


३१ 


०-१९ 


५४ 


४ 


0-०३ 


८ 


०-१६ 


५५ 


७ 


०-११ 


९ 


०-३८ 


३१ 
३२ 
३३ 
३३ 


५६ 


७ 


०-१५ 


१० 


०-२७ 


५७ 


७ 


०-२२ 


११ 


०-२३ 


५८ 


७ 


0-०५ 


१२ 


३३ 


०-१६ 


७ 


१३ 


०-२० 


0-०२ 


३३ 
३३ 


१४ 


०-२७ 


६० 


७ 


0-०९ 


१५ 


३३ 


०-१३ 


६१ 


a 


०-२५ 


१६ 


३३ 


०-२१ 


६२ 


a 


०-५४ 


१७ 


२ ९ 


०-२१ 


६३ 


०-२० 


१८ 


२९ 


0-०१ 


६४ 


०-१३ 


- 


१ ९ 


३४ 


०-४२ 


६५ 


१ 


०-१४ 


२० 


३४ 


०-२१ 


६६ 


a 


०-१४ 


२१ 


३४ 


०-२२ 


६७ 


९ 


०-१५ 


३४ 


०-१५ 


२२ 
२३ 


३४ 


०-१२ 


६८ 


११ 


०-१५ 


२४ 


३४ 


०-१६ 


६ ९ 


११ 


0-०४ 


२५ 


३४ 


०-५० 


७० 


१० 


0-०५ 


२६ 


३४ 


0-०४ 


७१ 


१० 


०-१२ 


२७ 


३४ 


0-०८ 


७२ 


१२ 


0-०८ 


२८ 


0-०१ 


७३ 


८ 


0-०७ 


२ ९ 


३४ 
३६ 
३ ९ 


0-०७ 


७४ 


८ 


0-०५ 


३० 


०-७० 


७५ 


८ 


0-०६ 


३१ 


०-२६ 


३ ९ 
३ ९ 


७६ 


८ 


०-०९ 


३२ 


०-३० 


१२४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट २ 


१८ 


प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर-बीड -परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग ( अति .)मौजे 


राघापुर ता.आष्टी जि.बीड . 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 


गावाचे नांव :- राघापुर ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


परिशिष्ट ४ 


अनुसूची- चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१८ /एलएनक्यु /सिआर/ ०६/ २०१३.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/सीआर / 
७७ / अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते. 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल (५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 


२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 


३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


बीड , २ ९ /०६/ २०१८ 


महेंद्रकुमार कांबळे , 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 

जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


१२४ ९ 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- बीडसांगवी ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१८६ 

०-०३ 


अ.क्र . 


१ 


२ 


१८६ 


0-०८ 


३ 


१८६ 


०-१२ 


४ 


१८६ 


०-१४ 


५ 


१८६ 


0-०४ 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३ / 
अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


६ 


१८६ 


0-०५ 


७ 


१८६ 


0-०५ 


८ 


१८६ 


०-१७ 


९ 


१८७ 


0-०१ 


१० 


१८७ 


०-१० 


११ 


१८७ 


0-०५ 


१२ 


१८७ 


0-०६ 


लागू नाही. 


१३ 


१७ ९ 


0-०९ 


१४ 


१७ ९ 


0-०८ 


१५ 


१७ ९ 


0-०१ 


१६ 


१७९ 


०-५३ 


१७ 


१७ ९ 


०-१० 


१८ 


१७९ 


0-०४ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
बीड , २९ / ०६ / २०१८ 

महेंद्रकुमार कांबळे , 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 

जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


१ ९ 


१६५ 


0-०६ 


२० 


१५ ९ 


०-१८ 


२१ 


१५८ 


0-०५ 


२२ 


१६० 


०-१४ 


२३ 


१८४ 


०-४८ 


२४ 


१८४ 


०-१५ 


२५ 


१६१ 


0-०३ 


२६ 


१६१ 


0-०२ 


२७ 


१६१ 


0-०५ 


२८ 


१५७ 


०-४९ 


२ ९ 


१५७ 


0-१७ 


१५७ 


०-३२ 


३० 
३१ 


१५६ 


०-०७ 


३२ 


०-२७ 


१५६ 
१५६ 


३३ 
३४ 


०-१५ 
०-०५ 


१५६ 


३५ 


१५६ 


0-०२ 


१ ९ 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१८ /एलएनक्यु/सिआर/१३ / २०१३.. ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४ /सीआर / 
७७/ अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे. त्या अर्थी, परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचेनिवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर- बीड- परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग ( अति .)मौजे 

बीडसांगवी ता.आष्टी ,जि.बीड . 
सामाजिक फायदे :- लोहमार्ग व दळणवळण 
( आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- बीडसांगवी ता . आष्टी जिल्हा: - बीड 
अ.क्र . 

स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही. 


१२५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/२०१५/ प्र.क्र ,३/ 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही . 


त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम (१ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी,सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- पांढरवाडी ता :- पाटोदा जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
२४१ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
बीड , २९ / ०६ / २०१८ 

महेंद्रकुमार कांबळे , 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 

जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


अ.क्र . 


१ 


0-०७ 


२ 


११७ 


०-५० 


سہ 


१८ ९ 


०-२७ 


५ 


४ १ ९ ० 

0-०३ 
२३४ 

०-१२ 
६ २३६ 

०-१२ 

परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर-बीड- परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग ( अति .)मौजे 

पांढरवाडी ता.पाटोदा जि.बीड . 
सामाजिक फायदे :- लोहमार्ग व दळणवळण 
( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 

परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचेविवरण 
गावाचे नांव :- पांढरवाडी ता :- पाटोदा जिल्हा:- बीड 


२० 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१८/ एलएनक्यु/सिआर/ १२/२०१३.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४/ सीआर/ ७७/ अर 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु 

शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु 

नाही . 


१७ 


१ 


0-०१ 


१८ 


१ 


0-०१ 


0-०४ 


१ 


: 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७ , शके १ ९ ४० १२५१ 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे. 

आणि त्या अर्थी,परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ १ ९ 
उपकलम ( १) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल २० 

०-०२ 
देण्यात आला आहे . 

२१ ३ ९ ७ 

0-०५ 
त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 

परिशिष्ट २ 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर -बीड -परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग ( अति.)मौजे 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 

गांधनवाडी ता.पाटोदा,जि.बीड . 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 

सामाजिक फायदे लोहमार्ग व दळणवळण 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 

( आर्थिक रोजगार व इतर फायदे ) 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 

परिशिष्ट ३ 
करणार नाही . 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 

गावाचे नांव : - गांधनवाडी ता . पाटोदा जिल्हा:- बीड 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 

अ.क्र . स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 

परिशिष्ट ४ 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 

सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश.) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 

प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र ,३/ 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 

अ-२ ,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम-१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
अन्वये जिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 

निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 

टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 

प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

परिशिष्ट ५ 
गावाचे नांव :- गांधनवाडी ता :- पाटोदा जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . क्षेत्र ( हे.आर ) 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ २७१ 

०-१८ 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 

२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही . 
२ २७१ 

०-२४ 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
३ २७१ 

0-०५ 


लागु नाही . 


अ.क्र . 


लागू नाही. 


४ 


२७१ 


०-१४ 


५ 


२७१ 


०-०९ 


६ 


२७२ 


0-०६ 


७ 


२७२ 


०-०३ 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल. 


८ 


२७३ 


०-०२ 


९ 


१ 


०-०६ 


१० 


१ 


११ 


१ 


बीड , २९ / ०६ / २०१८ 


१२ 


१ 


0-०१ 


१३ 


१ 


0-०४ 


महेंद्रकुमार कांबळे , 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


१४ 


१ 


0-०८ 


१५ 


१ 


0-०९ 


१६ 


१ 


०-१२ 


१२५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव :- आष्टी ताः- आष्टी जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
१७७ 

०-६० 


अ.क्र . 


१ 


२ 


१७७ 


0-०१ 


परिशिष्ट २ 
प्रकल्पाचे नांव :- अहमदनगर-बीड- परळी वै. नवीन रेल्वेमार्ग ( अति .)मौजे 

आष्टी ता.आष्टी ,जि.बीड . 
सामाजिक फायदे :- लोहमार्ग व दळणवळण 
( आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- आष्टी ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


स.नं./ ग.नं . 

लागु 


नाही . 


२१ 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१८ / एलएनक्यु/सिआर /०२ / २०११.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११/ २०१४ /सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे. त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी, परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे. 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार/ 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजानिर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वयेजिल्हाधिकारी,बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन , जायकवाडी प्रकल्प बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे 
पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे. 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ 
अ-२ ,नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन, जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


बीड, २ ९ / ०६/ २०१८ 


महेंद्रकुमार कांबळे , 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 

जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८, २०१८ : आषाढ २१-२७ , शके १९ ४० 


१२५३ 


परिशिष्ट १ 


जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - कडा ता :- आष्टी जिल्हा:- बीड 
स.नं./ ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 
२५२ 

०.३७ 


अ.क्र . 


१ 


२ 


२ ९ ८ 


०.०७ 


३ 


३१४ 


०-१६ 


४ 


३१३ 


०-२१ 


५ 


३१२ 


०-१७ 


६ 


३११ 


०.१७ 


७ 


३१० 


०.४५ 


८ 


३३७ 


०.०५ 


९ 


३० ९ 


०.६१ 


१० 


३५१ 


०.२७ 


११ 


३६२ 


०.२२ 


१२ 


३६० 


०.११ 


१३ 


३५२ 


०.१५ 


१४ 


३५८ 


०.२५ 


१५ 


३७१ 


०.३० 


१६ 


२२२ 


०.१ ९ 


१७ 


२२१ 


०.१० 


१८ 


२१३ 


०.४० 


२२ 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 

नुसार अधिसुचना 
क्र .२०१८/ एलएनक्यु/सिआर/ ०८ /२०११.- ज्याअर्थी,महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस/ ११/ २०१४ /सीआर / 
७७/ अ२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३( झअ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 

त्या अर्थी, सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी ,बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी,परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी,परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटुंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी, परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणाऱ्या प्रशासकाचा तपशिल 
देण्यात आला आहे . 

त्या अर्थी, सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती,प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार/ हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 

परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही. 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी, सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वाये जिल्हाधिकारी, बीड हे समुचित शासन असल्याने 
उपजिल्हाधिकारी ,भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प यांना जिल्हाधिकारी यांचे 
वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


१ ९ 


२०४ 


०.५५ 


२० 


२०५ 


०.५५ 


२१ 


२०६ 


१.१८ 


२२ 


१ ९ ८ 


०.४२ 


२३ 


१ ९ ५ 


०.३२ 


२४ 


१ ९ ६ 


१.१८ 


२५ 


१८ ९ 


०.७१ 


२६ 


१८८ 


०.०६ 


२७ 


१६१ 


०.१४ 


२ ९ 


१६३ 


०.३१ 


३० 


२१६ 


१.०२ 


३१ 


२१४ 


०.९ ० 


३२ 


२०२ 


०.०१ 


३३ 


२१५ 


१.८४ 


३४ 


२१८ 


०.२६ 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( चौ.मी. ) 


३५ 


३५ ९ 


०.२४ 


३६ 


२१६ 


०.८३९९ 


१२५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट २ 


प्रकल्पाचे नांव : - अहमदनगर -बीड - परळी नवीन रेल्वे मार्ग मौजे कडा 
ता.आष्टी,जि.बीड 
प्रकल्पाचे विवरण:- अहमदनगर -बीड - परळी नवीन रेल्वे मार्ग ता.आष्टी , 
जि.बीड 
सामाजिक फायदे :- लोहमार्ग दळणवळण 
( , आर्थिक ,रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव :- कडा ता . आष्टी जिल्हा:- बीड 


अ.क्र . 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र ( हे.आर ) 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश .) दिनांक १३मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ 
अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप :- उपजिल्हाधिकारी , भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


२३ 
उपविभागीय अधिकारी तथा , भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 

क्र .२०१८/ भूसं / सीआर /०४.- ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक 
संकिर्ण ११/ २०१४/प्र.क्र .७७/ अ-२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड 
ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक ” प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट कलम (०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१ ) अन्वये 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर 
प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही .) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर, जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम :- लागू नाही 
२) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता :- लागू नाही. 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 


लागू नाही. 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम (१ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी, भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 
बीड , २ ९ /०६/ २०१८ 

महेंद्रकुमार कांबळे , 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १९ ४० १२५५ 
तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) 

अनुसूची चार 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) 

शासन महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई -३२ यांनी त्यांचे 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण- ०१/२०१५/ प्र.क्र .३ / अ-२ दि .१३.३.२०१५ द्वारे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि पारदर्शकतेचा हक्क सुधारणा अध्यादेश ( २०१४ चा अध्यादेश ९ ) 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ याद्वारे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 

आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे .) यामध्ये 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित करीत कलम १० क समाविष्ठ केले असून त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की , 

समुचित शासनाला जनहिताच्या दृष्टीने अधिसूचनेद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या 

प्रकरण दोन व प्रकरण तीन याच्या तरतूदी लागू करण्यापासून ( ख ) 
अनुसूची एक 

विद्युतीकरण , सिंचन , रस्ते, पाणीपुरवठा व जलसंधारण यासह ग्रामीण 
जमिनीची वर्णन 

भागातील पायाभूत सुविधा यास सुट दिली असून निम्न खैरी 
गांव- शेळगांव जिल्हा - उस्मानाबाद 

बृ.ल.पा.तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील हा पर्यायी वळण रस्ता असल्यामुळे 
अंदाजित क्षेत्र 

भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम -६ चे उप कलम -२ चे 
मध्ये 

तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही . 
२ 

३ 


आहे . 


अ.क्र . 


ता . परंडा 
भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


हे . आर . 


१ 


१ 


६१४ 


०.५१ 


२ 


०.१२ 


६१५ 
६१६ 


३ 


०.१० 


४ 


६१७ 


०.१२ 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
आ- प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 
लागू 

नाही. 
भ- प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही. 
क- ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 


५ 


६१८ 


०.०६ 


६ 


६२० 


०.०७ 


७ 


६२१ 


०.०७ 


८ 


६२ ९ 


०.०८ 


९ 


६८४ 


०.०६ 


१० 


६८३ 


०.२ ९ 


११ 


६२२ 


०.०६ 


१२ 


५६६ 


०.३७ 


एकूण 


१.९ १ 


टिप : 
१ ) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचेपुनर्वसन 

करण्याची आवश्यकता नाही . त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासनाची 

नियुक्ती केलेली नाही . 
२) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद 

मध्यम प्रकल्प विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 

अधिकारी 

भूम 

यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- निम्नखैरी बृहत ल.पा.तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी 
वळण रस्तेच्या कामासाठी ( शेळगांव ते पांढरेवाडी) किमी २.०० ते ३.६० 
मौ.शेळगांव ता.परंडा जि . उस्मानाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन : निम्नखैरी बृहत ल.पा.तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील 
पर्यायी वळण रस्तेच्या कामासाठी ( शेळगांव ते पांढरेवाडी )किमी २.०० ते 
३.६० मौ.शेळगांव ता.परंडा जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : निम्न खैरी बृहत ल.पा.तलावाच्या बुडीत 
क्षेत्रातील पर्यायी वळण रस्तेच्या कामामुळे मौजे शेळगांव येथील शेतकऱ्यांना 
याचा लाभ होणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
निम्नखैरी बृहत ल.पा.तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील पर्यायी वळण रस्तेच्या 
कामासाठी ( शेळगांव ते पांढरेवाडी ) किमी २.०० ते ३.६० मौ.शेळगांव 
ता.परंडा जि . उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे/ कुटुंबाचे 
विस्थापन होणार नाही . 


भूम जि.उस्मानाबाद , २७/०४/२०१८ 


स्वप्निल मोरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा , 
भूसंपादन अधिकारी भूम , 

जि.उस्मानाबाद . 


१२५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


२४ 
उपविभागीय अधिकारी तथा , भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची एक 
जमिनीची वर्णन 

परंडा 


गांव- पांढरेवाडी 


ता . 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


जिल्हा - उस्मानाबाद 
अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर . मध्ये 


१ 


२ 


३ 
०.६७ 


१ 


२ 


०.१२ 


३ 


६७/ १ ९ ० / अ 
६७ / १ ९ ० / ब 
६८ / १ ९ १ / ब 
६६/ १८ ९ / अ 

एकूण 


०.३० 


४ 


०.२१ 


१.३० 
जि.उस्मानाबाद 


गांव शेळगांव 


ता.परंडा 


१ 


७४३ 


०.२८ 


२ 


०.०२ 


سه 


७३२ 
७३३ 
७३४ 


०.०४ 


४ 


०.०२ 


क्र .२०१८ / भूसं /सीआर/ ०५ :- ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ 
प्र.क्र .७७/ अ -२ दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
" उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे, असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम (०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही ) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (०१ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही .) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) 


५ 


०.०२ 


६ 


०.०३ 


७ 


७३५ 
७३६ 
७३७ 
७३८ 
७३९ 


०.०२ 


८ 


०.०४ 


९ 


०.०६ 


१० 


७४० 


०.०३ 


११ 


७४१ 


१२ 


७४२ 


०.०३ 
०.६१ 
०.१ ९ 


१३ 


८३४ 


१४ 


८३५ 


०.०७ 


१५ 


८३६ 


०.११ 


१६ 


८३७ 


०.० ९ 


१७ 


०.१० 


८३८ 
७०३ 


१८ 


०.३४ 


१ ९ 


७०४ 


०.७० 


२.८० 


एकुण 
मौजे पांढरेवाडी व शेळगांव एकुण 


४.१० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७ , शके १९ ४० 


१२५७ 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- निम्नखैरी बृहत ल.पा.तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील शेळगांव 
तेपांढरेवाडी ( पश्चिम ) नवीन गावठाणा करीता पोहोच रस्ता मौ.शेळगांव व 
पांढरेवाडी ता.परंडा जि . उस्मानाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन : निम्नखैरी बृहत ल.पा.तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील 
शेळगांव तेपांढरेवाडी ( पश्चिम ) नवीन गावठाणा करीता पोहोच रस्ता 
मौ.शेळगांव व पांढरेवाडी ता.परंडा जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : निम्न खैरी बृहत ल.पा.तलावाच्या बुडीत 
क्षेत्रातील पोहच रस्तेच्या कामामुळे मौजे शेळगांव व पांढरेवाडी येथील 
शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. 


सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
भूम जि.उस्मानाबाद , / ०४/ २०१८ 

स्वप्निल मोरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा , 
भूसंपादन अधिकारी भूम , 

जि.उस्मानाबाद. 


अनुसूची तीन 


२५ 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
निम्नखैरी बृहत ल.पा.तलावाच्या बुडीत क्षेत्रातील शेळगांव तेपांढरेवाडी 
( पश्चिम ) नवीन गावठाणा करीता पोहोच रस्ता मौ.शेळगांव व पांढरेवाडी 
ता.परंडा जि . उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे/ कुटुंबाचे विस्थापन 
होणार नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
शासन महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई-३२ यांनी त्यांचे 
अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण- ०१/ २०१५/ प्र.क्र .३ / अ -२ दि .१३.३.२०१५ द्वारे 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क सुधारणा अध्यादेश ( २०१४ चा अध्यादेश ९ ) 
याद्वारे भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे .) यामध्ये 
कलम १० क समाविष्ट केले असून त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की , 
समुचित शासनाला जनहिताच्या दृष्टीने अधिसूचनेद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण दोन व प्रकरण तीन याच्या तरतूदी लागू करण्यापासून ( ख ) 
विद्युतीकरण , सिंचन , रस्ते , पाणीपुरवठा व जलसंधारण यासह ग्रामीण 
भागातील पायाभूत सुविधा यास सुट दिली असून निम्न खैरी बृ.ल.पा.तलावाच्या 
बुडीत क्षेत्रातील हा पोहच रस्ता असल्यामुळे भूसंपादन कायदा २०१३ 
अधिनियमातील कलम-६ चे उप कलम -२ चे तरतुदीनुसार सामाजिक 
परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
आ- प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 
लागू 

नाही. 
भ- प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही. 
क- ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही. 


उपविभागीय अधिकारी तथा, भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १ ९ 

( ०१ ) 
२०१६ / भूसं/ कक्ष -२/सिआर -४९.- ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस भूमीसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११( ०१ ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र ./ ७७/ अ -२ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमीनीचा अनुसुची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने 
कलम १५ च्या पोटकलम ( ०२) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत खात्री पटली आहे आणि 

म्हणून 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोटकलम ( ०१) च्या तरतुदीन्वये, 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे 
याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे. 

आणि ज्या अर्थी अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
असून पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे. 

आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , भूम यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


टिप : 


१ ) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचेपुनर्वसन 

करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासनाची 

नियुक्ती केलेली नाही . 
२ ) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, उस्मानाबाद 

मध्यम प्रकल्प विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


१२५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची एक 


जमिनीचे वर्णन 


गाव :- पाटसांगवी 


तालुका:-भूम 


जिल्हा :- उस्मानाबाद 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१ 


२ 


३ 


१ 


३१६ 


०.३ ९ 


२ 


३१६ 


०.३ ९ 


३ 


३२१ 


०.१७ 


४ 


३२२ 


०.० ९ 


५ 


३२३ 


०.१५ 


६ 


३२६ 


०.१० 


७ 


३२६ 


०.११ 


८ 


३२६ 


०.१० 


९ 


३०६ 


०.६ ९ 


१० 


३७ ९ 


१.१० 


११ 


३२८ 


०.०५ 


१२ 


३४० 


०.४ ९ 


१३ 


३३२ 


०.२८ 


१४ 


३३८ 


०.०३ 


१५ 


३३३ 


०.५८ 


१६ 


३३४ 


०.२० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


१२५ ९ 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


१७ 


३३५ 


०.२० 


१८ 


३३६ 


०.२० 


१ ९ 


३५१ 


०.१२ 


२० 


३५१ 


०.११ 


२१ 


३५२ 


०.२२ 


२२ 


३५२ 


०.२२ 


२३ 


३५६ 


०.४३ 


२४ 


३५६ 


०.४३ 


२५ 


३५५ 


०.१२ 


२६ 


३८ ९ 


०.५४ 


२७ 


३ ९ ० 


०.४३ 


२८ 


३ ९ ४ 


०.५० 


२ ९ 


३ ९ ४ 


०.५० 


३० 


४२४ 


०.५० 


३१ 


४२४ 


१.०१ 


३२ 


४२५ 


०.३८ 


३३ 


४२५ 


०.१ ९ 


३४ 


४२५ 


०.१ ९ 


३५ 


४२७ 


१.०६ 


३६ 


५५ ९ 


०.२० 


१२६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


३७ 


५५ ९ 


०.२० 


३८ 


५६० 


०.३२ 


३ ९ 


५६१ 


०.२७ 


४० 


५६१ 


०.१७ 


४१ 


५६२ 


०.२७ 


४२ 


५६३ 


०.०२ 


४३ 


५५८ 


०.०७ 


४४ 


५५८ 


०.१० 


४५ 


५५८ 


०.४६ 


४६ 


५५७ 


०.४० 


४७ 


५५७ 


०.३५ 


४८ 


५५७ 


०.१२ 


४ ९ 


५५६ 


०.६४ 


५० 


६०० 


०.२३ 


५१ 


५ ९९ 


०.३० 


५२ 


५ ९९ 


०.२० 


५३ 


५ ९ ८ 


०.७३ 


५४ 


५ ९ ८ 


०.१५ 


५५ 


५ ९ ४ 


०.६७ 


५६ 


५ ९ ५ 


०.१ ९ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


१२६१ 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


५७ 


५ ९ ३ 


०.४८ 


५८ 


५ ९ १ 


०.१५ 


५ ९ 


५ ९ १ 


०.३८ 


६० 


५ ९ १ 


०.१ ९ 


६१ 


५ ९ ० 


०.२२ 


६२ 


६० ९ 


०.१४ 


६३ 


५८ ९ 


०.२० 


६४ 


५८ ९ 


०.२१ 


६५ 


५८ ९ 


०.०५ 


६६ 


६११ 


१.३० 


६७ 


६१६ 


०.०८ 


६८ 


६१५ 


०.४ ९ 


६ ९ 


६१४ 


०.१५ 


७० 


६१३ 


०.५७ 


७१ 


६२२ 


०.१४ 


७२ 


६२३ 


०.२८ 


७३ 


७१४ 


०.१८ 


७४ 


६२४ 


०.३१ 


७५ 


६२५ 


०.३३ 


७६ 


६२६ 


०.११ 


१२६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


७७ 


६३८ 


१.४४ 


७८ 


६३८ 


०.३० 


७ ९ 


६३ ९ 


०.३४ 


८० 


६४० 


०.२८ 


८१ 


६४१ 


०.५८ 


८२ 


६४२ 


०.४० 


८३ 


६४३ 


०.२० 


८४ 


६४३ 


०.२० 


८५ 


६४५ 


०.४१ 


८६ 


६४६ 


०.२८ 


८७ 


६४७ 


०.२८ 


८८ 


६४८ 


०.१२ 


८ ९ 


६४ ९ 


०.१० 


९ ० 


६५० 


०.० ९ 


९ १ 


६५० 


०.० ९ 


९ २ 


६५१ 


०.१४ 


९ ३ 


६५२ 


०.१४ 


९ ४ 


६५३ 


०.१० 


९ ५ 


६५४ 


०.१२ 


९ ६ 


૬૭ 


०.०५ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


१२६३ 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र हे . आर मध्ये 


९ ७ 


६६८ 


०.१७ 


९ ८ 


६७१ 


०.५ ९ 


९९ 


६७१ 


०.५४ 


१०० 


६७१ 


०.५२ 


१०१ 


६७२ 


१.६३ 


एकुण 


३३.४० 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ 
यास केंद्र शासनाने पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम ६ चे उप कलम २ चे 
तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही. 


प्रकल्पाचे नाव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना 
क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत हिवर्डा कलवा मौजे पाटसांगवी ता . भूम 


अनुसूची पाच 


जि.उस्मानाबाद. 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


प्रकल्पाचे वर्णन :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना 
क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत हिवर्डा कलवा मौजे पाटसांगवी ता . भूम 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिक -याचे पदनाम : 
आवश्यक नाही 


जि.उस्मानाबाद चे काम आहे . 


ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- आवश्यक नाही 


समाजाला मिळणारे लाभ :- भूम तालुक्यातील अवर्षन प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौजे पाटसांगवी येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील :- लागू नाही 


अनुसूची तीन 


टिप :- १ ) सदर प्रकल्पासाठी होणा- या भूसंपादनामुळे कुठल्याही 
व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही , त्यामुळे अधिनियम ४३ 
अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही. 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र .१ 
टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत हिवर्डा कलवा मौजे पाटसांगवी ता . भूम 


२) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता , 
उपसा सिंचन विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


जि.उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्यही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही. 


टिप :- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अनुसूची चार 


उस्मानाबाद , /०५ / २०१८ 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका- याने 
दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 


रा.वि.गमे , 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद . 


१२६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १२-१८ , २०१८ : आषाढ २१-२७, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


२६ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी याजकडून 


शुध्दीपत्रक 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांची अधिसूचना क्र . २०१६ / भूसं / सीआर / १० 
दिनांक ०७.०५.२०१८ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ ला पुरवणी विभाग , औरंगाबाद दिनांक ०६.० ९ .२०१७ च्या पृष्ठ क्रमांक ( १३ ९ १ , 
१३९ २ , १३९ ३) वर प्रसिध्द झाल्याची दुरुस्ती खालील प्रमाणे वाचावी . 

जिल्हा उस्मानाबाद ता.भूम गांव - पाटसांगवी 


गाव :- पाटसांगवी 


तालुका:-भूम 


जिल्हा :- उस्मानाबाद 


करीता 


वाचावे 


स.न./ ग.नं . 


क्षेत्र हे.आर 


स.नं./ ग.नं . 


क्षेत्र हे.आर. 


६४१ 


०.४० 


६४१ 


०.५८ 


एकुण 


०.५८ 


( स्वप्निल मोरे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे, शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


